सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर 
तालुक्यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग 
म्हणून रस्ते विकास योजना २००१-२१ मध्ये 
समाविष्ट करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक-२४ जून, २०२२. 


पहावे :- १) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचे पत्र 
जा.क्र.का-२/रेशा/१३/१०६४/सन -२०२२, दि.१७/०२/२०२२. 
प्रस्तावना :- 


मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांनी संदर्भाधिन पत्रान्वये 
सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर तालुक्‍यातील योजनाबाह्य रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते 
विकास योजना २००१-२१ मध्ये समाविष्ट करणेबाबत प्रस्ताव शासनास सादर केलेला आहे. तसेच 
जिल्हा परिषद, सोलापूर यांनी सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून रस्ते विकास योजनेमध्ये समाविष्ट 
करणेबाबत मागणी केलेली आहे. 


सदर रस्त्यांचा होणारा वापर तसेच जिल्हा परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात 
घेता, सदर रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचे शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 

मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे यांचा प्रस्ताव व जिल्हा 
परिषद, सोलापूर यांचा ठराव विचारात घेऊन सोलापूर जिल्ह्यातील उत्तर सोलापूर तालुक्यातील 
खालील रस्ता ग्रामीण मार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्यात येत आहेत. 


दर्जोन्नत 
अ.क्र प्रस्तावित रस्त्याचे नांव साखळी क्रमांक | करावयाची दर्जोन्नती 
एकूण लांबी नंतरचा क्रमांक 
(कि.मी.) 
a बाणेगाव ते एकरुख तलाव पाणी | ०/०० ते ४/०० । ४.०० कि.मी. । ग्रामीण मार्ग-११८ 
पुरवठा विहिर रस्ता. 
एकुण लांबी ४.०० कि..मी 


परिणामी रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ मधील सोलापूर जिल्ह्यातील ग्रामीण 
मार्ग रस्त्यांच्या एकूण लांबीत ४.०० कि.मी. ने वाढ होवून एकूण लांबी (६६९०.४३० +¥.00) 


म्हणजेच ६६९४.४३० कि. मी. इतकी होईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः रवियो-२०२२/प्र.क्र.६८/नियोजन-२ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०६२७१५०८२०२५१८ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


igitally signed by GANPAT SANDIPAN KACHARE 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
GANPAT SANDIPAN 222222 i ee 


pseudonym=44879507ASSBADCE1C62B2D52FC25354CE085DFF, 
KAC H A R E rialNumber=B5B30AEBA818C77E43E7B8BA4BCAOE9FOD 137FEABOB 

BCB16CACF2D44087E8A76, cn=GANPAT SANDIPAN KACHARE 

Di कचरे 10:51 --05'30' 


(ग. सं. कचरे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


) विभागीय आयुक्त, पुणे. 
२) मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, पुणे. (यांनी सदर शासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना 2009-2029 च्या सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व नकाशामध्ये 
बदल करावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल शासनास सादर करावा) 
३) अधिक्षक अभियंता,सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सोलापूर. (यांनी सदर झासन 
निर्णयानुसार रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ च्या रस्ते सूचीमध्ये नोंद घ्यावी व 
APRA बदल करण्यात यावा. तसेच केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल झासनास सादर 
करावा) 
जिल्हाधिकारी, सोलापूर. 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद सोलापूर. 
कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, सोलापूर. 
कार्यकारी अभियंता जिल्हा परिषद (बां) उत्तर विभाग, सोलापूर. 
८) संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई 
९) रेखाचित्र शाखा, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय. 
१०) रस्ते विकास योजना २००१-२०२१ ची नस्ती. 
११) निवडनस्ती. 


tof 
4 
द 
9 


~S~X re rr wer  ८--. &-2 


पृष्ठ २ पैकी 2 


